महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांक :- कअनि-११२३/प्र.क्र.५०/१४ब 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख:- २५ ऑगस्ट, २०२३. 


संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन आदेश समक्रमांक दिनांक २८.०६.२०२३. 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१), (२) व (३) अनुसार संदर्भाधीन दिनांक 
२८.०६.२०२३ च्या आदेशान्वये, मंत्रालयीन विभागातील कक्ष अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
आंतरविभागीय बदल्या करण्यात आल्या आहेत. सदर आदेशातील अ.क्र.१ येथे नमूद श्री. प्रशांत श्रीधर 
शेलार, कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग यांची बदलीने पदस्थापना सार्वजनिक बांधकाम 
विभागात करण्यात आली होती. 


२. आता या आदेशान्वये, श्री. प्रशांत श्रीधर sre, कक्ष अधिकारी यांच्या बदलीस प्रशासकीय 
कारणास्तव एक वर्ष म्हणजेच दिनांक ३०.०४.२०२४ पर्यंत स्थगिती देण्यात येत आहे. श्री.ऱोलार यांनी 
सदर कालावधी संपल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये रुजू होणे आवश्‍यक राहील. 


3% सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८२५१८२१५५८९०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VIVEK RAMAKANT JADHAV 
V | V E K DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0c6f092192cae76ac289eef2587c5f28373c6e44 


R A M A KA N T 5e4552e27b340b424d48717c, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=F960CA 130E1B6E0A979CBB41C7516CA4 


JADHAV al 
(वि. र. जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति 
श्री.प्र.श्री.शेलार, कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (संबंधित मंत्रालयीन विभाग) 
प्रत, 


१) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

२) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

३) सह/उपसचिव (आस्थापना), सार्वजनिक बांधकाम विभाग विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

४) निवड नस्ती/संग्रहार्थ (का.१४ब). 


